प्राधिकृत प्रकाशन 

क्र . ३२ ] सोमवार , दिनांक ०३ ऑक्टोंबर २०२२ : आश्विन ११ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


अधिसूचने 
मधील अ.क्र . 


१६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 
आदेश 


विषय : - माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ या कालावधीकरिता ग्रुप 
ग्रामपंचायतीचे विभाजन होवून नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींचे सरपंच 
पदाचे तालुकानिहाय आरक्षण निश्चीत करुन देणेबाबत 


जा.क्र .२०२२ / साप्र / ग्रापंनि / एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ / नवनिर्मीत ग्रा . 
प . / सरपंच आरक्षण / कावि.- ८२६.- ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास 
विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र . ०६ / पं . रा . - २ 
दिनांक ० ९ मार्च २०२० अन्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सन २०२० ते 
२०२५ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका व या कालावधीत गठीत होणाऱ्या 
ग्रामपंचायती लक्षात घेता ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे राज्य स्तरावरील 


जिल्हा 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


औरंगाबाद 


सत्यमेव जयते 


बिगर अनुसूचित 
क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीची 

संख्या 


८६५ 


औ . भाग १ - अ ( असा ) - ३२ 


२. मुळ ग्रुप ग्रामपंचायत खेर्डा - नानेगांव ता . पैठण मधून 
नानेगांव ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली आहे . 


ज्या अर्थी संदर्भ क्र . २ ते ७ अन्वये औरंगाबाद जिल्ह्यातील खालील नमूद 
०६ ग्रुप ग्रामपंचायतीमधून ०६ स्वतंत्र ग्रामपंचायती निर्माण झालेल्या आहेत 


१. मूळ ग्रुप ग्रामपंचायत करोडी - सहजापूर ता . औरंगाबाद मधून 
सहजापूर ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली आहे . 


१०७ 


३. मुळ ग्रुप ग्रामपंचायत आपेगाव आगरनांदर ता . पैठण मधून आगदनांदर 

ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली आहे . 


अनुसुची - २ 

अनुसूचित जातीसाठी अधिसूचित जमातीसाठी ना . मा . प्र . करिता 
आरक्षित सरपंच आरक्षित सरपंच आरक्षित सरपंच 
पदे पदे 

पदे 


१ 


जिल्हानिहाय आरक्षण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सरपंच व उपसरपंच ) निवडणुक 
नियम १ ९ ६४ च्या नियम २ अ ( १ ) ( २ ) नुसार पुढील ०५ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
निश्चीत करून दिलेले असुन त्याचे जिल्हानिहाय वाटप महाराष्ट्र शासन 
अधिसूचना असाधारण क्रमांक ७१ दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजीच्या 
परिशिष्टानुसार जाहीर केलेले आहे . 


त्यानुसार अनुसुची - २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती आणि महिला ( अ.जा. , अ . जमाती आणि यातील महिलांसह ) राज्यातील 
ग्रामपंचायतीमधील सरपंचाची पदे विनिर्दिष्ट करून दिलेले आहे . 


[ किंमत ०.०० रु . ] 


त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण ८६५ ग्रामपंचायती करिता 
खालीलप्रमाणे सरपंच पदे आरक्षण निश्चीत करून दिलेले आहे . 


महिला 

५४ 


४७ 


महिला 

२४ 


२३४ 


खुला प्रवर्ग 


महिला 

महिला 

११७ ४७६ २३८ 


४. मुळ ग्रुप ग्रामपंचायत आळंद - नायगव्हाण ता . फुलंब्री मधून 
नायगव्हाण ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली आहे . 


५. मुळ ग्रुप ग्रामपंचायत नानेगाव - जंजाळा ता . सिल्लोड मधून जंजाळा 
ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली आहे . 


६. मुळ ग्रुप ग्रामपंचायत येसगाव ता . खुलताबाद मधून येसगाव - २ 

ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली आहे . 


वरीलप्रमाणे अधिसूचनेमध्ये माहे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८६५ ग्रामपंचायतीमधील सरपंच 
पदांचे आरक्षण तालुकानिहाय आरक्षण संदर्भ क्र . १ अन्वये यापुर्वीच वाटप 
करण्यात आलेले आहे . त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद , पैठण , 
फुलंब्री , सिल्लोड , कन्नड व खुलताबाद या ०५ तालुक्यातील नवनिर्मित ०६ 
ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे आरक्षण निच्छित करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , सोमवार , दिनांक ०३ ऑक्टोंबर २०२२ : आश्विन ११ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
ग्रापंनि -२०१५ / प्र.क्र .० ९ / पं . रा . - २ दिनांक २४ मार्च २०१५ ( ग्रामपंचायतीच्या 
सरपंच पदाच्या महिला आरक्षणबाबत ) अन्वये असे निर्देश दिलेले आहेत 
की , सरपंच पदाचे तालुकानिहाय आरक्षण निश्चीत करताना सरपंच पदाची 
संख्या विषम असल्यास महिलांसाठी जास्त पदे जाण्याची शक्यता आहे . 
निश्चीत करून दिलेल्या संख्येपेक्षा जास्त पदे महिलांसाठी आरक्षित होत 
असतील तर ती देणे क्रमप्राप्त आहे ही बाब विचारात घेवून महाराष्ट्र 


अधिसूचने 
मधील अ.क्र . 


१६ 


जिल्हा 


औरंगाबाद 


१ 

अनुसूचित जाती 

२ अनुसूचित जमाती 

३ 

४ 


८७० 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

सर्वसाधारण 


अनुसुची - २ 

असुसूची - २ ( सन २०२० ते २०२५ करिता नवनिर्मीत ग्रमपंचायतींचे आरक्षण ) 

बिगर अनुसूचित 
क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीची 
संख्या 


१०८ 


ग्रामपंचायत ( सरपंच व उपसरपंच ) निवडणूक नियम १ ९ ६४ नुसार कार्यवाही 
करावी असे कळविण्यात आलेले आहे . 


अनुसूचित जातीसाठी अनुसूचित जमातीसाठी ना . मा . प्र . करिता 
आरक्षित सरपंच आरक्षित सरपंच 

आरक्षित 

पदे 

पदे 

सरपंच पदे 


१० 

४७ 

२३४ 

४७६ 


वरीलप्रमाणे अधिसूचनेमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८६५ ग्रामपंचायतीमधील 
सरपंच वाटप दिलेले आहे . सदर दिलेल्या आरक्षणानुसार व सूचनांनुसार 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ०५ तालुक्यांतील ग्रामपंचायतीसाठी सरपंच पदाचे 
आरक्षण निश्चीत करून देणे आवश्यक आहे . 


अनु . जातीची एक जागा अनु . जातीच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार 
तपासली असता सहजापूर ग्रामपंचायत ता . औरंगाबाद ची लोकसंख्या 
सर्वाधिक ६८२ असल्यामुळे सदर अनु . जातीची सरपंच पदाची जागा ही 
ग्रा.पं. सहजापूर यांना आरक्षित होईल . 


करिता मी , सुनील चव्हाण , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियम मधील , मुंबई ग्रामपंचायत ( सरपंच व उपसरपंच ) निवडणूक 
नियम १ ९ ६४ मधील नियम ( ३ ) , ( ४ ) आणि महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ग्रापंनि - २०२० / प्र . क्र . ६ / पंरा - २ 
दिनांक ९ मार्च २०२० नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ०५ तालुक्यातील ग्रामपंचायतीकरिता सरपंच पदाचे 
तालुकानिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे . 


ना . मा .प्र . प्रवर्गासाठी समर्पित अयोगाच्या टक्केवारीनुसार पैठण 
तालुक्यातील टक्केवारी सर्वाधिक असल्याकारणाने सदर ना . मा . प्र . प्रवर्गाची 
जागा पैठण तालुक्यातील ग्रामपंचायतीला देण्यात येत आहे . तथापी पैठण 
मधील नानेंगाव व आगरनांदर या दोन्ही ग्रामपंचायती नवीन असून नानेगाव 
ही ग्रामपंचायत खेर्डा या ग्रुप ग्रामपंचायतीमधून व आगरनांदर ही ग्रामपंचायत 
आपेगाव या ग्रुप ग्रामपंचायतीमधून विभक्त झाली आहे . त्यामुळे संबंधित 
ग्रामपंचायतीची समर्पित अयोगाची अचूक ना.मा.प्र . ची आकडेवारी आजरोजी 
उपलब्ध नाही . त्यामुळे संबंधित ठिकाणी ना.मा.प्र . प्रवर्गाचे सरपंच पदाचे आरक्षण 
ठरविण्यासाठी मा . राज्य निवडणूक अयोगाच्या दिनांक २० / ० ९ / २०२२ च्या 


महिला 


पूर्वीच्या ८६५ ग्रामपंचायतीची विगतवारी 


५४ 


४७ 


भाग - १ अ - असाधारण 


महिला 


२४ 


२३५ 


औरंगाबाद जिल्हयातील पूर्वीच्या ८६५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची विगतवारी आजच्या नवीन ग्रामपंचायती ( एकूण ०६ ) ह्या एकूण ८७१ ग्रामपंचायती होतात . 
परंतु पानेवाडी ग्रामपंचायत ही फुलंब्री नगरपंचायत मध्ये समाविष्ट झाल्याने आजरोजी ग्रामपंचायत ची संख्या ८७० होते . त्यांच्या नविन विगतवारीनुसार 
तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे होतो . 

अ . क्र . 

आरक्षण प्रवर्ग 


१०८ 

४७ 

२३५ 

४८० 


महिला 


आताच्या ग्रामपंचायतीची विगतवारी 


११८ 


खुला प्रवर्ग 


४८० २४० 


फरक 


महिला 


O 


१ 

४ 


निर्देशानुसार उपलब्ध अभिलेखांच्या अचूक अभ्यास करुन तहसिलदार 
पैठण यांचा प्राप्त अहवाल दिनांक २३ / ० ९ / २०२२ नुसार समर्पित आयोगाच्या 
अहवालानुसार नानेगाव ग्रामपंचायतीची ना.मा.प्र . ची टक्केवारी १६.५४ 
टक्के व अगरनांदर ग्रामपंचायतीची ना.मा.प्र ची टक्केवारी ९ .३० टक्के 
आहे . त्यामुळे सदर ना.मा.प्र . सरपंच पदाचे आरक्षण हे ग्रामपंचायत 
नानेगाव ता . पैठण यांना देण्यात येत आहे . 


सर्व संबंधित तहसिलदार जि . औरंगाबाद यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये आरक्षित 
पदाचे वाटप व त्यानुसार सरपंच पदाच्या निवणूका घेण्याबाबतची कार्यवाही 
करावी . सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल 
या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा . 
दिनाक : ३० / ० ९ / २०२२२ 


( सुनिल चव्हाण , भाप्रसे ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


